सन २०२२-२३ मध्ये राष्ट्रीय कृषि 
विकास योजनेतंर्गत भात शेती व गुणवत्ता 
सुधार प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : असुअ-२०२२/प्र.क्र.१२०/४अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ जानेवारी, २०२३ 
१) कृषिव पदुम विभागाचे पत्र sh.RKV-2022/CR.68/14-A, 01.30 MAY,2022 
2) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.1-15/2022- RKVY, 01.14 September, 2022 
३) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृुआ/वि.प्र.१/राकृवियो/भात/प्र.क्र.१९/३६७०७/२०२२, 
दि.०२ नोव्हेंबर, २०२२ 
४) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समिती (SLSC) च्या 
दि.२३ नोव्हेंबर, २०२२ रोजीच्या झालेल्या बैठकीचे दि.०६ जानेवारी, २०२३ चे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना :- 
सन २०२२-२३ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत भात शोती व गुणवत्ता सुधार प्रकल्प (Paddy 
cultivation & Quality improvement project) राज्यातील एकूण ९ जिल्हयांमध्ये राबविण्यात येणार 
आहे. भात लागवड करणारे ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सांगळी, अहमदनगर व 
नंदुरबार या जिल्हयांची भात पिकाची सरासरी उत्पादकता राज्याच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे.तसेच या 
जिल्हयांमध्ये भात पिकाची उत्पादकता वाढीस अजून वाव आहे. 


त्याअनुषंगाने दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी झालेल्या राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत 
राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या (SLSC) बैठकीमध्ये सन २०२२-२३ करिता राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजनेअंतर्गत भात शोती व गुणवत्ता सुधार प्रकल्पाकरिता रु.३५७.२२ लाखाच्या कार्यक्रमास मान्यता दिली 
असून सदर बैठकीचे इतिवृत्त संदर्भ क्र.४ येथील दि.०६ जानेवारी, २०२३ च्या पत्रान्वये निर्गमित केले आहे. 
त्यानुषंगाने सन २०२२-२३ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत भात शोती व गुणवत्ता सुधार प्रकल्पास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णयः 

१. सन २०२२-२३ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत भात शोती व गुणवत्ता सुधार प्रकल्पासाठीच्या 
रु.३५७.२२ लाखाच्या कार्यक्रमास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(लाख) 
अ भौतिक आर्थिक 
बाब अनुदान मर्यादा ; aa 
क्र लक्षांक ल 
सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित पीक 
प्रात्यक्षिके 
श्री पद्धत रु ९०००/ हेक्‍टर ५० ४.५० 
१ | चारसूत्री रु ९०००/ हेक्‍टर २८३५ २५५.१५ 
संवधित भातशेती, रु ९०००/ हेक्‍टर ३०० २७.०० 
यांत्रिक करणा द्वारे भाता लागवड जाला 
ण रु ९०००/ हेक्‍टर 
(मँट नर्सरी) १२८ ११.५२ 
ड्रमसीडरद्वारे भात लागवड रु ९०००/ हेक्‍टर ७५ ६.७५ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२२/प्र.क्र.१२०/४ओ 


शेतीशाळा रु १४०००/ ]ोतीझाळा Yo ७.०० 
कर्मचारी अधिकारी प्रशिक्षण रु ९००००/ प्रशिक्षण ९ ७.०० 
४ । भात शोतात मत्स्यपालन रु ५००००/हेक्टर pad | q ५.५० 
५ | स्थानिक वाण संवर्धन रु ४५००/हेक्टर २२० ९.९० 
रु २५००००/ कृषी 
६ । कृषी प्रदर्शन /जिल्हा कृषी महोत्सव | प्रदर्शन/ जिल्हा कृषी 
महोत्सव ६ १५.०० 
७. | Crop cafeteria (पिक कफेटेरिया) रु १००००/ हेक्‍टर ९ ०.९० 
contingency@2% ७.०० 
एकूण ३५७.२२ 


2. 


प्रतिः- 


भात शोती व गुणवत्ता सुधार प्रकल्पासाठीच्या रु.३५७.२२ लाख निधीचे वितरण राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजने अतंर्गत करण्यात येईल. 


. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०११६१३०४३८७३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KARAD SANTOSH BANSIRAO 
Date: 2023.01.16 13:11:58 +05'30' 


(संतोष कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग ,मंत्राळय, मुंबई. 

७. आयुक्‍त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
९. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१०. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

११. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१२. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर 

१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१६. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१७. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१/ अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
१८.कक्ष अधिकारी (avs), कृषि व पदुम विभाग ,मंत्रालय, मुंबई. 

१९. निवड नस्ती-४ओ. 


Cc “७० A  -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


